सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक- २०२४ च्या 
अनुषंगाने निवडणुक विषयक कामकाजासाठी 
पुणे विभागातील महाराष्ट्र विकास सेवा, 
गट-ब संवर्गातील अधिसूचित केलेल्या व 
Req असलेल्या पदावर पदस्थापना 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.१०६/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : 
१) शासन अधिसूचना, भारत निवडणुक आयोग, क्रमांकः ४३४/एमटी-एलए/२०१९ (२), 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१९. 
२) उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांकः संकीर्ण- 
२०२४/प्र.क्र.०३/२४/निवडणूक-२, दिनांक ३० जुले, २०२४. 
शासन आदेशा : 
उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या 
मा.भारत निवडणुक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा मतदार 
संघातील अधिकाऱ्यांची पदनामनिहाय सहायक निवडणुक निर्णय अधिकारी या निवडणुक विषयक 
कामकाजासाठी पदे अधिसूचित करण्यात आलेली आहे. तसेच आगामी विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणुक-२०२४ च्या अनुषंगाने निवडणूक विषयक अधिसूचित रिक्‍त पदे तात्काळ भरण्याबाबत उक्त 
वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक ३० जुले, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये कळविण्यात आलेले 


आहे. 


०२. सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 


तरतूदींनुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदी, नागरी सेवा मंडळाची 


शिफारस, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तसेच सहायक गट विकास 


अधिकारी, पंचायत समिती, अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर हे पद सहायक निवडणुक निर्णय अधिकारी 
या निवडणूक विषयक कामकाजासाठी अधिसूचित व रिक्‍त असल्याने, मा.भारत निवडणुक आयोग 


यांच्या निर्देशानुसार, सदर पदावर पुढीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापनेचे आदेश शासन देत आहे. संबंधित 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.१०६/आस्था-३ अ 


अधिकारी यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात 
येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले पद व | बदलीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 

क्र ठिकाण 

१ ? 3 ह 

7 श्री.विजय ब. विभुते, सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी, पंचायत पंचायत समिती, अक्कलकोट, जिल्हा 
समिती, कराड, जिल्हा सातारा सोलापूर 

०३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापना 


दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 


१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत बदल/नियुक्‍्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने 


सादर केल्यास, सदर शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील, 
याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 
०४. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी उपरोक्त 


अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी 


तात्काळ रूजू होण्यास सांगावे. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ रूजू करून घ्यावे व अनुपालन अहवाल झासनास ई-मेलद्वारे 
सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०४१०४४४१४९२० असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
D R U R M | LA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
® ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c727 1 1d852d8e2e 


VA | B H AV 7176603f9082ea9709649¢6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7 13D6BDDB988B05B1CC072EBFD 
3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632AD 
J O S H | D, cn=DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 


(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.१०६/आस्था-३ अ 


२. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा व सोलापूर. 

. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हा सातारा व सोलापूर. 


१०.संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


यांचे मार्फत. 


११.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


